रा.पो.से. अधिका-याच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश H.H.D.-11017/12/2023/Pol 1A. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी २०२४. 


शासन आदेश. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील 
तरतुदींनुसार, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये 
नमूद पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे- 


अ.क्र.  रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
7 श्री. सुनिल प्रताप शिदे | सहायक पोळीस आयुक्‍त, | पोलीस उप अधीक्षक, 
नागपूर शहर अनुसूचित जमाती जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, नागपूर. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन area, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१८०२४१३१२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MRUNAL KRISHNA ५ णात, 


१०५०154705, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S AWA N T serialNumber=410C5F7970E99BA8F8E7899E41A3E5C504381ED982CD86D 
£7B0B97C6881E3432, cn=MRUNAL KRISHNA SAWANT. 
Date: 2024.02.08 18:11:28 +05'30' 
(मृणाल कृष्णा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः H.D.-99090/92/2023/Pol १५. 


३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, नागपूर हहर. 
अध्यक्ष, अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूर. 


निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 


संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक), महाराष्ट्र राज्या WATE A. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


